राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम 
निरीक्षकांना निरीक्षक (गट-ब) या संवर्गात 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती व 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांक:- इएसटी-१७१९/प्र.क्र.१५७/राउशु-१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १४ डिसेंबर, २०२०. 


IIR आदेठा- 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक (गट-क) या संवर्गातून निरीक्षक (गट-ब) या 


संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१९-२० च्या पदोन्नतीसूचीमधीळ 


खालील अधिकाऱ्यांना निरीक्षक (गट-ब) या संवर्गात खुल्या प्रवर्गातून तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती 
देण्यात येत असून सदर पदोन्नतीनंतर, त्यांची त्यांच्या नावासमोर (स्तंभ ४ येथे) दर्शविण्यात आलेल्या 
महसूली विभागामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या रिक्‍त ठिकाणी (स्तंभ ५ येथे) पदस्थापना करण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव । मूळ प्रवर्ग वाटप पदोन्नतीनंतर देण्यात येणारी 
करण्यात पदस्थापना 
आलेला 
महसूली 
संवर्ग 
१ | २ ३ i] 4 
ea श्री.व्ही.ए.चौरे अ.ज. ।नाशिक निरीक्षक, येवला, नाशिक. 
२ श्री. जनार्दन ब. इ.मा.व. पुणे निरीक्षक, मे. असोसिएटेड ब्लेडर्स 
होले प्रा.लि., पुणे. 
३ श्री. महेश प्र. अ.जा. | कोकण-१ निरीक्षक, डहाणू, पालघर. 
धनरोट्टी 
नि श्री. दिगंबर तु. इ.मा.व. | पुणे निरीक्षक, विभागीय भरारी पथक, पुणे. 
शोवाळे 
५ श्री. सुनिल सु. खुला | नाशिक निरीक्षक, ब-विभाग, नाशिक. 
देशमुख 
६ श्री. देवदत्त नि. पोटे | भज-क | नाशिक निरीक्षक, भरारी पथक-२, नाशिक. 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१७१९/प्र.क्र.१५७/राउशु-१, 


णं श्री. प्रवीण चं. खुला | yy निरीक्षक, सासवड, पुणे. 
शेलार 

८ श्री. विक्रमसिहश्री. खुला ।कोकण-१ निरीक्षक, लांजा, रत्नागिरी. 
मोरे 

९ श्री. शंकर सि. इमाव ।कोकण-१ । निरीक्षक, भरारी पथक, पालघर. 
आंबेरकर 

हि श्री. सचिन गो. भवड | खुळा  ।औरंगाबाद । निरीक्षक, तुळजापूर, जि.उस्मानाबाद. 

1 श्री. चंद्रकांत ह. इ.मा.व. । नाशिक निरीक्षक, भरारी पथक-१, जळगाव. 
पाटील 

१२ श्री. जितेद्र ह. खुला ।नागपूर निरीक्षक, ब विभाग, नागपूर शहर. 
पाटील 

१३ श्री. नरेंद्र जा. अ.जा. । नागपूर निरीक्षक, गोंदिया शहर. 
थोरात 

शि श्री. जयेंद्र दि. इ.मा.व. | अमरावती  । निरीक्षक, पांढरकवडा, यवतमाळ. 
जठार 

१५ श्री. प्रमोद रा. अ.जा. ।अमरावती  । निरीक्षक, पुसद, यवतमाळ. 
खरात 

१६ श्री. पुरूषोत्तम हो. ।इ.मा.व. । अमरावती  । निरीक्षक, मे. वैभव food, वाशिम. 
बोढारे 

शि श्री. दत्तात्रय ल.  ।विमाप्र ।औरंगाबाद | निरीक्षक, बीड शहर. 
दिंडकर 

१८ | श्री. विजय व. इ.मा.व. औरंगाबाद । निरीक्षक, भरारी पथक, औरंगाबाद. 
रोकडे 

१९ श्री. लीलाधर व. ।खुला jaime । निरीक्षक, विभागीय भरारी पथक, 
पाटील औरंगाबाद. 


२. सदर पदोन्नती ही, खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


१) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात, सेवाज्येष्ठतेनुसार, खुल्या प्रवर्गातील पदांवर 
मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील निर्णयाच्या 
अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१७१९/प्र.क्र.१५७/राउशु-१, 


२) सदर पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार 


नाही. 
३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
8. सदर आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥७59॥॥.90५९.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२०१२१४१३३११०५७२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


YUVRAJ BAYAJI 
AJETRAO 


(युवराज ब. अजेटराव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व नागपूर. 
) सर्व विभागीय उप आयुक्तव अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क. 

) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

) offer a लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 

) 

) 


कार्यासन अधिकारी, राउशु-२ व 3, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संबंधित अधिकारी (आयुकत, Sa] कार्यालयामार्फत). 
निवडनस्ती. 


KKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


